शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून विवा Kos sith 
आर्किटेक्चर, शिरगाव, विरार ( पश्चिम ), 
जि. पालघर या संस्थेतील वास्तुशास्त्र पदवी 
अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशक्षमतेत वाढ करण्यास 
वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या 
मान्यतेच्या अनुषंगाने शासन मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र. टीईएम-२०१८/प्र.क्र. २९४/तांशि-४, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक: ०८ ऑगस्ट, २०१८. 


संदर्भ :- १. वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. सीए/५/अँकॅडेमीक-एमएच ५३, 
दिनांक २३/०६/२०१८ 
२. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
२/एनजीसी/मान्यता/२०१८/८३६, दिनांक २८/०६/२०१८ 


प्रस्तावना :- 

वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली यांनी संदर्भ क्र.०१ येथील पत्रान्वये दिलेल्या मान्यतेस 
अनुसरुन संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी संदर्भ क्र.०२ येथील पत्रान्वये 
शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून लेट श्री विष्णू वामन ठाकूर चॅरीटेबल ट्रस्टचे विवा स्कूल ऑफ 
आर्किटेक्चर, शिरगाव, विरार ( पश्चिम ), जि. पालघर या संस्थेतील वास्तुश्ासत्र या पदवी 
अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशक्षमतेत खाळीळ तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे वाढ करण्यास मान्यता देण्याबाबत 
प्रस्तावित केले आहे. 

वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन संचालक, तंत्र शिक्षण, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून विवा स्कूल 
ऑफ आर्किटेक्चर, शिरगाव, विरार ( पश्चिम ),, जि. पालघर या संस्थेतील वास्तुशास्त्र या पदवी 
अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशक्षमतेत खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे वाढ करण्यास मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेली मान्यता विचारात घेऊन संचालक, तंत्र शिक्षण 
यांनी उपरोक्‍त नमूद पत्रान्वये प्रस्तावित केल्यानुसार शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून लेट श्री 
विष्णू वामन ठाकूर चॅरीटेबल ट्रस्टचे विवा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, शिरगाव, विरार ( पश्चिम ), 
जि. पालघर या संस्थेतील वास्तुशास्त्र या पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशक्षमतेत खाळीळ तक्त्यात 
दर्शविल्याप्रमाणे वाढ करण्यास खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून शासनाची मान्यता देण्यात 
येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१८/प्र.क्र. २९४/तांशि-४, 


4) 


अभ्यासक्रम | अभ्यासक्रमाचा शैक्षणिक वर्ष शैक्षणिक वर्ष 
स्तर २०१७-१८ ची २०१८-१९ ची 
प्रवेशक्षमता प्रवेशक्षमता 
वास्तुशास्त्र पदवी ४० ८० 


सदर मंजूरी कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 

प्रस्तुत बाबतीत वास्तुकला परिषदेने विहित केलेल्या तसेच दिनांक २१ मे, १९८३ च्या 
शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे संबंधित संस्थेस बंधनकारक 
राहील. 

शासनाने विहित केलेल्या तसेच वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली यांनी विहित केलेल्या सर्व 
अटी व शार्ती मान्य असल्याबाबत संस्थेस करारनामा करावा लागेल. तसेच संबंधित 
कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य 
यांच्या संमतीने समाधानकारकरित्या करण्यात येईल. 

सदर अभ्यासक्रमाच्या संलग्नीकरणासाठी संबंधित संस्थेने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ 
अधिनियम,२०१६ मधील तरतूदीनुसार संबंधित विद्यापीठाची मान्यता/संलग्नीकरण घेणे 
आव्यक राहील. 

संबंधित संस्थेने संचाळक, तंत्र शिक्षण यांचेकडे आवश्‍यक ती संचीत ठेव संयुक्‍त खात्यात 
भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 

सदर पदवी अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित अभ्यासक्रमाच्या West 
नियमानुसार /पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 

शिक्षण शुल्क समितीने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित संस्थांनी 
आकारल्यास त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन (प्रोहिबिशान ऑफ 
कॅपिटेशन फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 

संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी शासन 
नियमाप्रमाणे नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते देण्यात यावेत. तसेच 
शिक्षकवृंद व इतर कर्मचा-यांच्या वेतन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच विद्यार्थ्यांकडून 
शासनाकडे तक्रारी आल्यास संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 

संस्थेतील ग्रंथालयास आव्यक ती पुस्तके, नियतकालिके वास्तुकला परिषदेच्या 
मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर उपयोग 
होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक आहे. तसेच 
विद्यार्थ्यांना वास्तुकला परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा (उदा. 
प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१८/प्र.क्र. २९४/तांशि-४, 


१०) रॅगिंग संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, 
१९९९ यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक राहील. 

११) संस्थेस सदर अभ्यासक्रम बंद करावयाचा झाल्यास तो विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब 
करून टप्याटप्याने सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेने बंद करता येईल, मात्र एकाचवेळी या 
अभ्यासक्रमाचे सर्व वर्ग बंद केल्यास संस्थेने संयुक्‍त खात्यात ठेवळेळी संचित ठेव शासन 
जमा करण्यात येईल. 


२. शौक्षणिक वर्ष २०१८-१९ करीताच्या केंद्रीभूत प्रवेशा प्रक्रियेच्या (CAP) ३ फेऱ्या पुर्ण 
झाल्यानंतर संस्थेचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्याने शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ मधील वाढीव प्रवेश हे संस्था 
स्तरावर विहीत नियमानुसार अंतिम तारीख १४.०८.२०१८ पर्यंत सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय 
कार्यालय, मुंबई यांच्या पर्यवेक्षणाखाली करण्यात येतील. तसेच सदर संस्थेतील शैक्षणिक वर्ष 
२०१८-१९ मधील वाढीव जागांसाठी संस्था स्तरावर प्रवेशित विद्यार्थ्यांना राजर्षी छत्रपती शाहू 
महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती, पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता व इतर शिष्यवृत्ती 
योजनांचा लाभ देय होणार नाही. 


३. याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घालून 
दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील. 


४. संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे प्रोसेसिंग फी अदा केलेली 
नसल्यास त्या संस्थेकडून संचालकांनी अंतीम मान्यता देण्यापूर्वी ती वसूल करावी. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०८०८१५२१५७५७०८ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल = आदेशानुसार कडक 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 
° Digitally signed by Sanjay A. Dharurkar 
S a ny a y A DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher and 
e Technical Education Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=637 145fd393d6d5c713e94e6da7bc6bee230114 


D h a | Uu [| ka [| 48b7fc64d138630b9c76ae7a2, cn=Sanjay A. Dharurkar 


Date: 2018.08.08 17:27:42 +05'30' 


(संजय औ.धारुरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय, मुंबई 
. कुलसचिव, मुंबई विद्यापीठ, फोर्ट, मुंबई-४०० ०३२. 
. प्राचार्य, लेट श्री विष्णू वामन ठाकूर चॅरीटेबल ट्रस्टचे विवा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, 
शिरगाव, विरार ( पश्चिम), जि. पालघर- ४०१ ३०५ 


७८ Av AD -O 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१८/प्र.क्र. २९४/तांशि-४, 


५. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय 
(शिक्षण विभाग),नवी दिल्ली. 
८. रजिस्ट्रार, वास्तुकला परिषद, इंडिया हेंबीटेट सेंटर,कोअर-६ए, पहिला मजला, लोधी 
रोड, नवी दिल्ली -११०००३. 
९. निवड नस्ती / तांशि-४ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


